सन २०१७-१८ ते सन २०२०-२१ मध्ये गाळप 
हंगाम घेतलेल्या साखर कारखान्यांस ऊस 
पुरविण्याऱ्या शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज 
अनुदान देण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्रमांक ससाका ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स, 

दि.३१.०३.२०२३. 

२. साखर आयुक्त, पूणे यांचे पत्र क्र.साआ/अर्थ/कक्ष-६/सॉफ्ट 
लोन/एकत्रीतमागणी/१२६५/२०२२, दि.२३.११.२०२२. 

३. साखर आयुक्त, पूणे यांचे पत्र क्र.साआ/अर्थ/कक्ष-६/सॉफ्ट लोन/ 
त्रुटीपूर्तता/१३८१/२०२२, दि.१६.१२.२०२२. 

४. साखर आयुक्त, पूणे यांचे पत्र क्र.साआ/अर्थ/कक्ष-६/सॉफ्ट 
लोन/एकत्रीतमागणी/प्र/४३०/२०२३, दि.३०.०३.२०२३. 


प्रस्तावना: 


सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी 
एफआरपीची रक्‍कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली. सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४- 
१५ मधील एफ. आर. पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५० टक्के रक्‍कम दि.३० जून, २०१५ 
अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ 
मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा राज्यातील १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र 
शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत तसेच प्रथम वर्षाच्या कर्जावरील सरळ 
व्याजाच्या १०% किंवा बँकांकडून आकराण्यात येणारे व्याजदर यामधील जो दर कमी असेल, 
त्यानुसार प्रथम वर्षाचे व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरीत कर्जावरील रेड्युसिंग बॅलंस 
नुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासन देईल असा निर्णय दि.३०.०७.२०१५ च्या शासन 
निर्णयानुसार व शासन शुध्दिपत्र दि.२८.०९.२०१५ अन्वये घेण्यात आला. 


तद्नंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर 
कारखान्यांसाठी राज्य शासनामार्फत व्याज अनुदानाबाबत दि.०५.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्णय घेण्यात आला. सदर दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी साखर 
कारखान्यांना सॉफ्ट लोन-व्याज अनुदान योजना लागू करण्याबाबतचा झासन निर्णय 
दि.०९.१२.२०१५ अन्वये घेण्यात आला. त्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक ससाका२०१८/ प्र.क्र.१३०/ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


(भाग-२)/३-स दि.५/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये पात्र असलेल्या साखर कारखान्यांना यापुर्वी अनुदान वितरित करण्यात 
आले आहे. तसेच समक्रमांच्या दि.३१.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पूर्णा सहकारी साखर 
कारखाना लि., युनिट १ व युनिट २ जिल्हा हिंगोली या कारखान्यास व्याज अनुदानाची 
रु.१,२०,७१,८१०/- (रुपये एक कोटी वीस लाख एक्काहत्तर हजार आठशे दहा फक्त) इतकी 
रक्‍कम प्रदान करण्यास मान्यता दिलेली आहे. आता साखर आयुक्त, पूणे यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन 
दि.३०.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेल्या ७१ साखर कारखान्यांना अर्थसंकल्पित तरतूद 
रु.५१४४.७५ लाख (रुपये पाच हजार VHs चव्वेचाळीस लाख पंच्च्याहत्तर हजार फक्त) इतका 
निधी दिर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. सॉफ्ट लोन २०१५ योजनेंतर्गत वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ करिता 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या कारखान्यांना त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र. 
५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रु.५१४४.७५ लाख (रुपये पाच हजार एकशे चव्वेचाळीस लाख 
पंच्च्याहत्तर हजार फक्त) व्याज अनुदानाचा निधी मंजुर करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम "मागणी क्रमांक-व्ही-२, २४२५ सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, 
(०३) सहकारी साखर कारखाने, (०३) (०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२४२५ ०९८९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या HAST खर्ची टाकण्यात 
यावा. सदर खर्च सन २०२२-२३ साठी मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


साखर आयुक्त, पूणे यांच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार २२ कारखान्यांकडे शासकीय 
Vera थकबाकी असून या थकीत रक्कमांची वसूली सदर मंजूर होणाऱ्या सॉफ्ट लोन 
अनुदानातून करण्यात यावी. यासाठी सदर रक्कमा सॉफ्ट लोन लेखाशिर्ष २५२५ ०९८९ मधून 
काढून खालील लेखाशिर्षात जमा/समायोजित करण्यात याव्यात. 


अ. शासकीय कर्ज - लेखाशिर्ष ६४२५ सहकारासाठी कर्जे (वसूली) १०८- इतर 
सहकारी संस्थांना कर्जे - सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे (००) (०६) (६४२५ 
५१९१). 

ब. हमी शुल्क - लेखाशिर्ष - ८२३५- सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी ००, ११७, हमी 
विमोचन निधी (००) (०१) हमी विमोचन निधी (८२३५ ५०४५). 

क. व्याज- लेखाशिर्ष ००४९ - व्याजाच्या जमा रकमा १९५ सहकारी संस्थांकडून व्याज, 
सहकारी साखर कारखाने (०१) (०९) (००४९ १२०१). 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


उपरोक्‍त लेखाशिर्षास नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक. २६/का-१४३१ 
दि.१६.०३.२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक.२२८/व्यय-२, दि.३०.०३.२०२३ अन्वये 
सहमती दर्शविलेली आहे. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्‍ताळय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना 
"आहरण व संवितरण अधिकारी" व संचालक (S12), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यांना 
"नियंत्रण अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर 
आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांनी त्या-त्या साखर कारखान्यांच्या बँकेला व्याज 
अनुदानाबाबत, निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शतींच्या तसेच यापुर्वीच्या 
दि.०५.१०.२०२० च्या शासन निर्णयातील आदेशाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी" व ६१ - नियंत्रण अधिकारी" यांनी सदर तरतुद वितरीत 
करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनयिग भाग-२ 
दिनांक १७.०४.२०१५ व वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक: अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२० मधील अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२०, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दिनांक ०४ मे 
२०२० व अनौप संदर्भ क्र.२९०/व्यय-२ दि.२८.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून व त्या 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११३०३३१९९०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL DEORAM 
AGARKAR 


(सुनिल आगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
२. प्रधान महालेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 

६. महालेखापाल -२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 

७. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३ प्रती) 

१०.सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 

११.सर्व लेखापरीक्षक (साखर) 

१२.वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.नियोजन विभाग कार्यासन १४३१, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१५.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑडिंनेटर, सहकार, पणन व gala विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


शासन निर्णय क्रमांक : ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स, दि.३१.०३.२०२३. 


सोबतचे परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
चार वर्षाची | मंजुर करण्यात 
अ.क्र. जिल्हा कारखान्याचे नांव एकत्रित येत असलेला 
मागणी रक्‍कम निधी 
शिश २ ३ a 4 
अहमदनगर | सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी २२१.६९ ११९.४६ 
ia साखर कारखाना लि, अमृतनगर, 
ता.संगमनेर, जि. अहमदनगर. 
अहमदनगर | PHAR शांकरराव काळे सहकारी साखर १४३.८४ ७७.५१ 
२ कारखाना लि.मु.गौतमनगर, पो.कोळपेवाडी, 
ता. कोपरगाव, जि.अहमदनगर. 
अहमदनगर | सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी ९४.०५ ५०.६८ 
साखर कारखाना लि.सहजानंद नगर, 
: पो.शिंगणापूर, ता. कोपरगाव, 
जि.अहमदनगर 
अहमदनगर | सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी ६२.२४ ३३.५४ 
४ साखर कारखाना लि.सहजानंद नगर, पो. 
शिंगणापूर, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर । अशोक सहकारी साखर कारखाना लि., १२०.६१ ६४.९९ 
4 अशोकनगर ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर. 
अहमदनगर ।प. si. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी १३४.२६ ७२.३५ 
६ साखर कारखाना लि.., प्रवरानगर, ता . 
राहाता, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर | प.डा. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी ८५.५१ ४६.०८ 
७ साखर कारखाना लि.,प्रवरानगर, ता . 
राहाता, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर ।प. डा. विखे पाटील सहकारी साखर ६६.७४ ३५.९६ 
८ कारखाना लि.,गणेश युनिट, ता. राहता 
जि.अहमदनगर 
अहमदनगर | ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. १३८७ ९९८) 
8 भेंडे, ता.नेवासा, जि. अहमदनगर 
(यि अहमदनगर | मुळा सहकारी साखर कारखाना लि. १४४.८५ ७८.०६ 
Oo 


सोनई, ता .नेवासा, जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


i 


अहमदनगर 


स.म. शिवाजीराव नागवडे ससाका लि.., 
श्रीगोंदा फॅक्टरी, ता. श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर 


११०.६७ 


48 .&8 


१२ 


नाशिक 


कादवा सहकारी साखर कारखाना लि. 
मातेरेवाडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक. 


६५.५६ 


34.33 


१३ 


अहमदनगर 


वृध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. 
आदिनाथनगर, ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर 


५८.४४ 


39.88 


१४ 


अहमदनगर 


FAN सहकारी साखर कारखाना लि. 
आदिनाथनगर, ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर 


२८.४९ 


१५.३५ 


१५ 


अहमदनगर 


कुकडी सहकारी साखर कारखाना लि., 
पिंपळगाव, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 


99.319 


६१.६२ 


१६ 


अहमदनगर 


अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लि. 
अगस्तीनगर, ता. अकोले, जि. अहमदनगर 


४५.२४ 


२४.२८ 


१७ 


जालना 


अंकुठठाराव टोपे समर्थ सहकारी साखर 
कारखाना लि. युनिट-१ spare, ता. 
अंबड, जि. जालना 


१२३.०२ 


६६.२९ 


१८ 


जळगाव 


मधुकर ससाका लि., जिवरामनगर, 
न्हावीमार्ग, ता. यावल, जि.जळगांव 


१००.६७ 


५४.२४ 


१९ 


जालना 


अंकुडठाराव टोपे समर्थ सहकारी साखर 
कारखाना लि-युनिट .२ सागर, तिर्थपुरी, 
ताघनसांवगी ., जि. जालना 


७६.२२ 


४१.०७ 


२० 


जालना 


रामेश्वर ससाका जालना 


७.१५ 


३.८५ 


२१ 


नंदुरबार 


आदिवासी सहकारी साखर कारखाना लि., 
नवापूर, डोकारे, ता. नवापूर, जि. नंदूरबार 


२७.१६ 


२०.०२ 


२२ 


बीड 


लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर 
कारखाना लि. सुंदरनगर, ता. धारूर, जि. 
बीड 


१७५.९८ 


९७.८२ 


२३ 


बीड 


छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि.., 
सोनाजीनगर, ता.माजलगाव, जि. बीड 


४२.४२ 


२२.८६ 


२४ 


कोल्हापूर 


दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना 
लि., बिद्री (मौनिनगर), ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 


२०१.२ 


१०८.४२ 


२५ 


कोल्हापूर 


क्रांतीअग्रणी डॉ. जी.डी.लाड सहकारी 


साखर कारखाना लि.कुंडल, ता. पलुस, जि. 


सांगली 


२४५.८२ 


132.3% 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


२६ 


कोल्हापूर 


ING सहकारी साखर कारखाना लि., 
शामराव पाटील नगर, नरंदे, ता. 
हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 


१५७.७५ 


८५.०१ 


२७ 


कोल्हापूर 


जवाहर Baht सहकारी साखर कारखाना 
लि.हुपरी- यलगुड, ता. हातकणंगले, जि. 
कोल्हापूर 


४२३.६५ 


२२८.२९ 


२८ 


कोल्हापूर 


श्री. छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना 
लि. कागल, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 


२४२३.४९ 


939.29 


२९ 


कोल्हापूर 


पद्मश्री डॉ डी वाय पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि. ज्ञानशांतीनगर, ता. 
गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 


१०६.०१ 


५७.१३ 


30 


कोल्हापूर 


श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा ससाका लि., 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 


२००.१९ 


१०७.८८ 


२१ 


कोल्हापूर 


श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा ससाका लि., 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 


३१४.६२ 


१६९.५४ 


३२ 


कोल्हापूर 


श्री छत्रपती राजाराम ससाका लि., कसबा 
बावडा, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 


११७.१७ 


६३.१२ 


३३ 


कोल्हापूर 


श्री भोगावती ससाका लि., परिते, ता. 
करवीर, जि.कोल्हापूर 


२१०.९१ 


११३.६५ 


२४ 


कोल्हापूर 


श्री दत्तरोतकरी ससाका लि.,शिरोळ,ता. 
शिरोळ, जि.कोल्हापूर 


३२६.९७ 


१७६.१९ 


34 


कोल्हापूर 


कुंभी कासारी ससाका लि., कुडित्रे, ता. 
करवीर, जि.कोल्हापूर 


१७९.०१ 


९६.७६ 


३६ 


सांगली 


पदाश्री क्रांतीवीर डॉ. नागनाथअण्णा 
नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी 
साखर कारखाना लि. नागनाथअण्णानगर, 
वाळवे, ता.वाळवा, जि. सांगली 


२११.२३ 


११३.८६ 


30 


सांगली 


Sl. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी 
साखर कारखाना लि.वांगी, ता. कडेगाव, 
जि. सांगली 


१६०.३३ 


८६.४० 


२८ 


सांगली 


माहनराव शिदे सहकारी साखर कारखाना 
लि.मोहननगर ता. मिरज , जि. सांगली 


८७.६१ 


४७.२१ 


३९ 


सांगली 


राजारामबापू पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि. युनिट १साखराळे, 
ता.वाळवा, जि. सांगली 


923.08 


९८.६६ 


सांगली 


राजारामबापू पाटील स-युनिट .लि.का.सा. 
३ तिप्पेहळीजत-, ताजत ., जिसांगली . 


५९.८६ 


३२.२६ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


४१ 


कोल्हापूर 


सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका 
ससाका, लि., सदाशिवनगर, हमिदवाडा, 
ता. कागल, जि. कोल्हापूर 


१६६.३९ 


८९.६६ 


४२ 


सांगली 


विश्वासराव नाईक सहकारी साखर 
कारखाना fey. Gadde चिखली, ता. 
शिराळा, जि. सांगली 


१४८.४ 


७९.९७ 


83 


सांगली 


राजारामबापू पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि. युनिट -३, सर्वोदय ता. 
शिराळा जि. सांगली 


१४०.२७ 


७५.५९ 


tek) 


सांगली 


राजारामबापू पाटील सहकारी साखर 
कारखाना लि. युनिट ४तिप्पेहळी-जत, ता. 
जत, जि. सांगली 


७८.६१ 


४२.३६ 


४५ 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना 
लि.वाघळलवाडा युनिट - 3 ता. उमरी जि. 
नांदेड 


४९.०४ 


२६.४३ 


४६ 


नांदेड 


भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना 
लि. हडसणी युनिट -४ ता. हदगांव जि. 
नांदेड 


९१.७८ 


४९.७६ 


४७ 


लातूर 


विलास सहकारी साखर कारखाना म. यु-१ 
निवळी, ता. व जि. लातूर 


१२३४.०२ 


७२.२२ 


SC 


लातूर 


विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा 
सहकारी साखर कारखाना लि. विलावर्षगर, 
ता. व जि. लातूर 


१०६.६२ 


५७.४५ 


४९ 


विलास सहकारी साखर कारखाना म. यु-२ 
तोंडार , ता. व जि. लातूर 


८९.०२ 


४७.९८ 


Yo 


भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना 
लि. यु १ देगांव , ता. अर्धापूर , जि. नांदेड 


१६९.१६ 


९१.१६ 


५१ 


भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना 
लि. यु २म. डोंगरकडा , ता. कळमनुरी , 
जि. हिंगोली 


४५.७६ 


२४.६६ 


42 


रेणा सहकारी साखर कारखाना म. 
दिलीपनगर- निवाडा, ता.रेणापूर, जि.लातूर 


१००.४६ 


५७.१२ 


43 


माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लि. 
माळेगाव (बु शिवनगर, ता. बारामती, जि. 
पुणे 


२२५.३७ 


१२१.७४ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२)/३स 


पुणे सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. १९३.३३ १०४.१८ 
ae सोमेश्वर नगर, ता.बारामती, जि. पुणे 
पुणे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना लि., | २८८.४७ १५५.४५ 
५५ निवृत्तीनगर, पो- शिरोली बु., ता. जुन्नर, जि. 
पुणे 
ल पुणे कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर ९३.१९ ५०.२२ 
कारखाना लि.बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे 
गे पुणे कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर ६१.५५ ३३.१७ 
कारखाना लि.बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे 
पुणे रा.पवार घोडगंगा ससा्‌का लि., ६१.२९ ३३.०३ 
पट रावासाहेबनगर, ता. शिरुर 
, ता. शिरुर, जि. पुणे 
पुणे संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना १४३.४४ ७७.३० 
५९ लि.कासारसाई, दारूम्ब्रे, ता. मुळशी, जि. 
पुणे 
पुणे भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि.., १७०.४८ ९१.८७ 
६० पुणे 
पुणे छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., ७१.२८ ३८.४१ 
a इंदापूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे 
पुणे निरा भिमा सहकारी साखर कारखाना लि. ३९६६ २१.३४ 
व शहाजीनगर, ता. इंदापूर, जि.पुणे 
सातारा लोकनेते बाळासाहेब देसाई ससाका लि. ३६.०५ 98.83 
द दौळतनगर ता. पाटण जि. सातारा 
5 सातारा सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि. ३३२.६५ १७९.२५ 
यशवंतनगर, ता. कराड, जि.सातारा 
cy | Sa श्रीराम जवाहर शेतकरी सहकारी साखर १०२.३२ ५५.१४ 
कारखाना लि. फलटण जि. सातारा 
सातारा अजिंक्यतारा सहकारी साखर PRET fos. | ५३.५३ २८.८५ 
a शाहूनगर as, ता व जि सातारा 
ue सातारा अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. | १२७.८८ ६९.९१ 
शाहूनगर शोंद्रे, ता व AS ATARI 
सातारा यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर २६१.३१ १४०.८१ 
६८ कारखाना लि. रेठरे बु, ता कराड, जि. 
सातारा 
सोलापूर । विठ्ठलराव शिदे सहकारी साखर कारखाना १५६.२२ 33213 
६९ लि.गंगामाईनगर- पिंपळनेर, ता.माढा, जि. 


सोलापूर 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०१८/प्र.क्र.१३०/(भाग-२/३स 


ee सोलापूर | igh सहकारी साखर कारखाना लि. १३२.४४ ७१.३७ 
श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 
i सोलापूर । डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ससाका लि. २४.४३ १३.१६ 
अरविंदनगर ता. जि.उस्मानाबाद. 
एकूण ९५४७.२२ ५१४४.७५ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


